"गट adhe प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी 
शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे " ही योजना 
राबविण्यास दोन वर्षाची दि. १.४.२०१९ ते ३१.३.२०२१ 
मुदतवाढ देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ९ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : कृविका-२०१७ /प्र.क्र.३२/भाग१/ ३-ओ,दि.५.१०.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


सन, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या केंद्र शासनाच्या दृष्टीकोणास अनुसरुन पीक 
उत्पादन वाढविण्यासाठी निविष्ठा, प्रशिक्षण, सिंचन, यांत्रिकीकरण, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान, कृषिमाल प्रक्रीया व 
पणन इत्यादी बाबी महत्वाच्या ठरतात. राज्यातील शेतकऱ्यांची जमीनधारणा कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या 
उत्पादनात भरीव वाढ होण्यासाठी सामुहिक शोती, शेती करण्याची आधुनिक पध्दती व काटेकोर नियोजनाची 
आवश्यकता ही बाब विचारात घेऊन "गट शोतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱयांच्या गट शेतीस 
चालना देणे" ही योजना राबविण्यास संदर्भाधीन दि. ५.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे.सदर झासन निर्णयान्वये प्रस्तुत योजना सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास मान्यता 
देण्यात आली होती. 


वाढती लोकसंख्या व जमीनीचे तुकडीकरण यामुळे वहिती जमीनीचे प्रती खातेदार क्षेत्र कमी झाले आहे. 
त्यामुळे शहोतक-याला शेती करणे आर्थिक दृष्ट्या किफ़ायतीशीर व्हावे यासाठी गट ]ोतीस प्रोत्साहन व 
सबलीकरणासाठी शेतक-यांच्या गट शेतीस चालणा देणे" सुरु करण्यात आली आहे. हा उद्देश व योजनेची 
फ़लनिष्पत्ती लक्षात घेता, "गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतक-यांच्या गट शेतीस चालणा देणे" या 
योजनेस दोन वर्षाची मुदतवाढ दि. १.४.२०१९ ते ३१.३.२०२१ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

१ "गट ठोतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शोतकऱ्यांच्या गट होतीस चालना देणे" ही योजना राबविण्यास 
दोन वर्षाची दि. १.४.२०१९ ते ३१.३.२०२१ मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२ सदर आदेश महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या नियम १५ अन्वये देण्यात आलेल्या शासनाच्या 
कामकाजासंबंधी अनुदेश क्र.२९ (१) नुसार प्राप्त झालेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमीत करण्यात येत 
आहेत. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृविका-२०१७/प्र.क्र.३२/भाग-१/३-अओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०९१३०९११९८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Anita Pramod ४५४. 


id ADF Department, talCode=400032, st=Maharashti 
2,5.4.20=4a2a38bd3219cb07837653760d3739e645909c87e1 


Tummulwar sesso." 
(अनिता तुम्मुलवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ 


) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ जादा प्रतीसह) 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ZX 


£39) 


संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचाळक आत्मा, तथा कृषि नोडल अधिकारी, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व संचालक / कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 
qo) ud जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा प्रकल्प संचाळक (आत्मा.) 
११)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२) सर्व उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कार्यालय. 
१३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
) 
) 


S 


SS 


vo 


१४)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१५) निवड नस्ती (का.३ By). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


